धर्मादाय प्रयोजनांसाठीच्या निधीकरिता 
मुख्यमंत्र्यांच्या देणग्या सन २०२१-२२ च्या 
अर्थसंकल्पातील तरतूद भारतीय रिझर्व्ह 
बँक, मुंबई मधील स्वीय प्रपंजी (P.LA) 
OAT जमा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीसीएफ-२०२२/प्र.क्र.२१/२०२२/२५ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ जानेवारी, २०२२. 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीसीएफ-२०१४/प्र.क्र.८८/२०१४/२५,दि.१७सप्टेंबर,१९ 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.- अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ४ मे, २०२०. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६ एप्रिळ, २०२१ 
४) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षासाठी मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीकरिता “मागणी क्रमांक ए-५, 
प्रधानशीर्ष -२२५०-इतर सामाजिक सेवा-१०१-धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या (००) (०१) धर्मादाय 
प्रयोजनासाठीच्या निधीकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या देणग्या (संकेतांक क्रमांक २२५० ००१२) योजनेतर (दत्तमत) 
उद्दिष्ट -५०- इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखाली रुपये २.०० कोटी (रूपये दोन कोटी फक्त) इतकी तरतूद 
करण्यात आली आहे. सदर तरतुदीपैकी वित्त विभागाच्या अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि.१४ ऑक्टोंबर, 
२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये उपरोक्‍त ळेखाशीर्षाखाली ७५ टक्केच्या मर्यादेत रुपये १.५० कोटी (रुपये एक 


कोटी पन्नास लक्ष फक्त) इतका निधी अर्थसंकल्पीय वितरणप्रणाळीवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 


२. सदर रुपये २०.०० लक्ष (रुपये वीस लक्ष wan) इतका निधी रिझर्व्ह बँक, मुंबई येथील मुख्यमंत्री 
धर्मादाय देणगी निधीसाठी प्रधान सचिव व मुख्य राज शिष्टाचार अधिकारी यांच्या नावे असलेल्या स्वीय 
प्रपंजी लेखा खाते (PLA) क्रमांक ६१८४०३६००६ (०१५१४५०१०८९) मध्ये जमा करण्यास याद्वारे श्रीम.राजश्री 
हिलेकर, अवर सचिव यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तसेच श्री. उमेश मदन, उप सचिव यांना 


“नियंत्रक अधिकारी” घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीएफ-२०२२/प्र.क्र.२१/२०२२/२५ 


३. उपरोक्त दर्शविलेली रुपये २०.०० लक्ष इतकी रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांनी 
“मागणी क्रमांक ए-५, प्रधानशीर्ष -२२५०-इतर सामाजिक सेवा -१०१-धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या (००) 
(०१) धर्मादाय प्रयोजनासाठीच्या निधीकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या देणग्या (संकेतांक क्रमांक २२५० ००१२) 
योजनेतर (दत्तमत) उद्दिष्ट -५० इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखालळी सन २०२१-२२ या वर्षामध्ये खर्ची दाखवून 
(के) ठेवी व आगाऊ रकमा (बी) बिनव्याजी ठेवी (८४४२३), नागरी ठेवी (१०६) वैयक्तिक ठेवी (८४४३५०८४) या 
लेखाशीर्षाखाली जमा दाखवावी व सदर रकमेचा धनादेश “Chief Ministeres Donations For Charitable 


Purposes Fund” या नावाने काढण्यात यावा. 


1: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०१३११७११०२२००७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Umesh Madhukar 
Madan 


(उमेश मदन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (डीसी-४) 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (एसी-४) 

४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई (लेखा परिक्षा) 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (दोन प्रती) 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. वित्त विभाग/अर्थसंकल्प १४/अर्थोपाय कक्ष/व्यय-४, मुंबई 
८. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


